पणन हंगाम 2029-22 मध्ये किमान आधारभूत 
किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान/भरडधान्य 
खरेदीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
पूरक शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२६२१/प्र.क्र.१३८/ना.पु.२९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ५ ऑक्टोबर,२०२१. 


वाचा :- 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय, क्र:ःखरेदी-२६२१/ प्र.क्र.१३८/ 
ना.पु.२९, दि.३०.०९.२०२१. 


पूरक शासन निर्णय :- 


संदर्भाधिन शासन निर्णयामध्ये परिच्छेद क्र.१६ चा समावेश करण्यात येत आहे. 


“१६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३३०/व्यय-१०, दि.२२.०९.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर बसाई टवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२११००५१३१५२६६८०६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sudhir Deodatta 


Tungar 


(सुधीर तुंगार ) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 

१ 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, कनमुर हाऊस, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या.,नाशिक. 
जिल्हाधिकारी, सर्व. 

वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा मुंबई. 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी,सर्व 

सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी,सर्व. 

सर व्यवस्थापक (महाराष्ट्र) ,भारतीय अन्न महामंडळ, बोरीवली (पूर्व), मुंबई-४०००६६ 
उपआयुक्त (पुरवठ), सर्व विभाग. 


AD 


AN 


ee 


o~ 


पु 


£39) 


S 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


८ 


पूरक शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२६२१/प्र.क्र.१३८/ना.पु.२९ 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित :- 
१) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधान परिषद 

) सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य. 
) अपर मुख्य सचिव, (पणन), सहकार, पणन व वस्रोदयोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) 

) 

) 

) 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती), 

खाजगी सचिव, मा.मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती), 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 

(१० प्रती) 

१०) व्यवस्थापकीय संचालक, दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग bear, मुंबई 

११) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, 
नाशिक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


